महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर 86-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विनंती / 
प्रशासकीय बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३५/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 


दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- शासन आदेशा, समक्रमांक दिनांक ३१.०५.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वाचा येथील शासन आदेशान्वये प्रशासकीय बदलीबाबतचे sear निर्गमित 
करण्यात आले आहे. वाचा येथील शासन आदेशातील अ. क्र. २ येथे नमूद डॉ बाबासाहेब उमाजी घुगे या 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या नावासमोर सध्या कार्यरत ठिकाण येथील स्तंभात त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव “प्रा 
आ कें आमवा जि जालना” असे चुकीचे नमूद झालेले आहे. त्याऐवजी खालील तक्त्यामध्ये त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र. ३ येथे दर्शाविण्यात आल्याप्रमाणे त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव वाचण्यात यावे. 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण 
शिव्या २ ३ 
डा बाबासाहेब उमाजी घुगे प्राआ के नांदर ता. पैठण जि औरंगाबाद 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३१०४६५९९३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Varsha Munjaji 
Bharose 


प्रत, 


itally signed by Varsha Munjaj 
DN: c=IN, if Mahi tr Public Health Department, 
postalCode=400032, Mahi hi 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b70898 1 b5 122e87¢8346¢ 
4cc7468f821, 

II ber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223% f69d02bd45 
5b7ca6972491623e0, Varsha Mi 
Date: 2019.08.14 17:56:50 +05'30' 


(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 


३. उपसंचालक आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.३५/सेवा-३ 


४. जिल्हा शल्यचिकित्सक औरंगाबाद. 
५. जिल्हा अरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १ व २, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना, (संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा यांचे 
मार्फत.) 


eon G&G -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


